वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील १८३ अस्थायी पदांना 
दिनांक १ सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०२३ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. :- वैमाशा-२०२२ / प्र.क्र. १०३/ ग्रासं-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ ऑक्टोंबर, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक संकीर्ण-१००३ 
प्र.क्र. ४८३/नापु-१४, दिनांक २६/६/२००३ 
२) शासन निर्णय क्र -वैमाशा-२०१६ /१८४/प्र.क्र. ४०/ग्रासं-३ दिनांक ७/०३/२०२२, 
३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- 
१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि. १८/०४/२०२२ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि- २०१६/प्र. क्र. ८/१६/ आ.पु.क. 
दिनांक - १८/०८/२०२२. 

५) नियंत्रक, वैधमापन झास्त्र यांचे पत्र क्र.जा.क्र.पदनि (94) -११२२ / प्र.क्र.१/वैमाऱा-१/ 
११७२ , दि. २८/०९/२०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त १ येथील दिनांक २६/६/२००२ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागाच्या अखत्यारितील विविध 
विभाग प्रमुखांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 
नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्या अधिपत्याखाळील पदांचा समावेश आहे. 


०२. उपरोक्त ३ येथील शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग दिनांक १८ एप्रिल, 
2022 रोजीच्या सुधारित आकृतीबंध शासन निर्णयामध्ये वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील पदांचा आढावा घेवून 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये ९४४ पदांपैकी ६६१ पदांना मंजूरी 
देण्यात आली असून उर्वरित वाहनचालक /वाहनचालक (जड) /क्रेन चालक/ शिपाई/नाईक/हमाल या 
संवर्गाच्या एकूण २८३ पदे मृत घोषीत केली आहेत. सदरची पदे ही आवऱ्यकतेनूसार बाह्ययंत्रणेव्दारे 
घेण्याबाबत सूचित केले आहे. 


०३. उपरोक्त २ येथील शासन निर्णयान्वये नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील मुंबई आणि जिल्हा स्तरावरील आस्थापनेवर असलेल्या एकूण मंजूर ९४० पदांपैकी २१० 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सदर मुदतवाढ संपुष्टात आली आल्यामुळे त्यापुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. यासंदर्भात शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२ / प्र.क्र. १०३/ ग्रासं-३ 


शासन निर्णय :- 


०२. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांच्या आस्थापनेवरील या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र अ” 
मध्ये दर्शविलेल्या एकूण १८३ अस्थायी पदांना सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ (सहा 
महिने) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक, एम-३, मुख्य लेखाश्रीर्ष ३४७५, 
इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा (१०६), वजन व मापे यांचे विनियमन (००) (०१) वजने व मापे विनियमन, 
(३४७५००९३)” या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२ - 2023 या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६ / प्र. क्र. ८/ १६/आ.पु.क. दिनांक 
१८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदरचा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२१०१४१८३१५८२६०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Cuarysuica के r 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
‘SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMET 


NT, 
2.5.4,20=332dfd6e6db0a06570cca25f9c39add2bebbc7d207b3405d 
C H A N D RA KA N ग 11e474330d0a9e014, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
se 


rialNumber=2B0496C0C213A3F50C6522CC39AESDE9SE1150AC 


TAMBEKAR al 
(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र-वरीलप्रमाणे 


प्रति, 


8) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा व अनुज्ञयेता), मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 

नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, कोकण, मुंबई महानगर विभाग, 
(नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांचे मार्फत) 

वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई (३ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


qo) सर्व सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र. (नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांचे मार्फत) 


११) 


निवडनस्ती (ग्रासं-३ ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२ / प्र.क्र. १०३/ ग्रासं-३ 


विवरणपत्र-अ 


अ.क्र पदनाम पदे 
| ae Fi उपनियंत्रक वैधमापन शास्त्र २ 
२ सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र ९ 
३ स्वीय सहायक ey 
४ अधिक्षक २ 
पु निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र (निवड श्रेणी) १४ 
& निरीक्षक, वैधमापन झास्त्र ( निम्न श्रेणी ) ४२ 
वरिष्ठ लिपीक २ 
कनिष्ठ लिपीक शिया १ 
टंकलेखक | a चा 1 
cael ० लिपीक-टंकलेखक hee 
foe | q प्रयोगशाळा सहायक २ 
१२ क्षेत्र सहायक ४५ 
१३ गट-क व गट-ड संवर्गातील जिल्हानिहाय अस्थायी पदे ५१ 
एकूण १८३ 


शासन निर्णय क्रमांक -वैमाशा-२०२२/ प्र. क्र. १०३/ ग्रासं-३ दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०२२ अन्वये दिनांक १ 
सप्टेंबर, २०२२ ते २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत ( मुदतवाढ )पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


